शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ : 

कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्व 
विद्यालय, रामटेक अंतर्गत नवीन 
महाविद्यालयांना मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९४/मठशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जून, २०२३. 


संदर्भ ae निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/ (228/9)/ मशि-४, 
दिनांक १२.१०.२०१७. 


शासन आदेशा 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, १९९७ आणि संदर्भाधीन 


शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर या विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी नवीन महाविद्यालयांचे 


प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 


विहीत करण्यात आलेल्या निकषांप्रमाणे छाननी करण्यात आली. विद्यापीठाची शिफारस, 


शासनस्तरावर केलेल्या छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, १९९७ मधीळ कलम ६२ (५) अन्वये शासनास प्राप्त 


अधिकारानुसार तसेच कलम ६२ (५) परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार सोबतच्या 
विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या एकूण ५४ नवीन महाविद्यालयांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहून कायम विना अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उटीवरशार्ती:- 


a 


नवीन महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- 
च्या नॉन ज्युडीशियल स्टॅप पेपरवर सादर करावे. 


. महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 


सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची 
प्रक्रिया सुरु करु नये. 


. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 


अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक/कर्मचारी वर्ग 
नेमणे आवश्‍यक असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व 
त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तदृ्‌नंतरच 
उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर Waar क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ 


नयेत. 


शासन आदेडा क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९४/मशि-४ 


५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएडहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) 
रेग्युलेशन २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची 
पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही 
विद्यापीठाने करु नये. 

६. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 


३. संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करून विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पुर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या 
५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून 
तसे विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत आणि ते शासन व संबंधित विद्यापीठाकडे 
पाठवावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका 
क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी 
संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय 
सहसंचालक यांची राहील. 


सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/०99॥॥8.90५.॥ या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०६१५१५०५५७७९०८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATAP . 
PANDURANG LUBAL & द 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.वि.), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


कुलसचिव, कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्व विद्यालय, रामटेक. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 

संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 

qo) निवड नस्ती (मशि-४). 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९४/मशि-४ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय क्रमांक :- मान्यता- २०२३/प्र.क्र. ९४/मशि-४, दिनांक १५ जून, २०२३ सोबतचे सहपत्र. 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / 
क्र विषय / अतिरिक्त तुकड्या 
Fas २ ३ 
| . अंबे दुर्गा एज्युकेशन सोसायटी, १) बी.ए. योगशास्त्र 
TIC न. २०२१, मनोज भवन, सोमलवाडा, वर्धा २ बी. एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
रोड, नागपूर. दादासाहेब बालपांडे कॉलेज ऑफ 
हॉटेल मॅनेजमेन्ट अँड फॅशन डिझाइन, 
स्वामी समर्थ धाम मंदिरजवळ, बेसा, घोगली रोड, 
नागपूर. 
२. | श्री शिव afer एज्युकेडान सोसायटी, १) बी.ए. वेदांग ज्योतिष 
प्लॉट नं.५, लाडीकर लेआऊट,मानेवाडा रोड, २) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 
नागपूर - ४४००२४. ३) बी. एस्सी. इंटेरियर डिझाईन 
तक्षशिला महाविद्यालय, देवळी, जि. वर्धा - 
४४२१०१. 
३. | मनीषा शिक्षण प्रसारक मंडळ, १) बी.ए. योगशास्त्र 
नागपूर. २ बी. एस्सी (योगिक सायन्स) 
मॅक्सवेल महाविद्यालय, 
धामना, नागपूर. 
४. | महात्मा फुले HIST व बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, ।१ बी.ए. योगशास्त्र 
सडक अर्जुनी, गोंदिया. २ बी. एस्सी. (हॉस्पिटेळिटी स्टडीज) 
स्कॉलर्स कॉलेज, सडक अर्जुनी, जि. गोंदिया 
५. | श्रेया बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, १) बी.ए. योगशास्त्र 
सौदंड, ता. सडक अर्जुनी, जि. गोंदिया. उमाताई । २) एम.ए. (योगशास्त्र) 
महाविद्यालय, 3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
रावणवाडी, ता. जि. गोंदिया. सायन्स 
६. | लोकार्पण बहुउद्देशीय सामाजिक शिक्षण संस्था, १ बी.ए. वेदविद्या 
बरडकिन्ही, ता. ब्रह्मपुरी, जि. चंद्रपूर-४४१२०६. 2) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
लोकार्पण महाविद्यालय, वरठी, ता. मोहाडी, जि. । सायन्स 
भंडारा-४४१९०५. 
७. | राजकुंवर शिक्षण संस्था जालना, डी.जि. १, पार्वती | १ बी.ए. योगशास्त्र 
अपार्टमेंट, दत्तनगर, मस्तगड, जालना - ४३१२०३. | 2) बी.एस्सी. इंटेरियर डिझाईन 
राजकुंवर महाविद्यालय, वाघ्रूळ (ज), देऊळगाव 
राजा रोड, ता. जि. जालना. 
८. | सिद्धार्थ शौक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ, जाळना.  ।१) बी.ए. योगशास्त्र 


राजर्षी शाहू महाविद्यालय, टेम्भूर्णी, ता. जाफ्राबाद, 
जि. जालना. 


बी.ए. विशारद पाली 
बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 
एम.एल.आय. एस्सी. (इंटिग्रेटेड प्रोग्राम) 


3 
8 


Se ७ DS es 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९४/मशि-४ 


सातोनकर कॉम्प्लेक्स, ता. परतूर, जि. जालना. 
गुरु गंगाभारती महाविद्यालय, स्टेशन रोड, परतूर, 
ता. परतूर, जि. जालना. 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / 
क्र विषय / अतिरिक्त तुकड्या 
षत २ ३ 

९. | श्री. गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, १) बी.ए. कीर्तनझास्त्र 


२) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 


| ०. | श्री. भगवान बाबा सेवाभावी संस्था, ताडसोन्ना, ता. 
जि. बीड. 
स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, ताडसोन्ना, ता. 
जि. बीड. 


१) बी.ए. योगझास्त्र 
२) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेठान 
सायन्स 


। १. | श्री पद्मावती शिक्षण संस्था, परळी वैजनाथ, जि. 
बीड - ४३१५१५. 

शिक्षण महर्षी कै विठ्ठलराव तांदळे महाविद्यालय, 
पद्यावती गल्ली, परळी वैजनाथ, जि. बीड - 
४३१५१५. 


१) बी.ए. योगझास्त्र 
२ बी. एस्सी. इंटेरियर डिझाईन 


१२. | दीपशोभा सेवाभावी संस्था, खंडाळी, ता. 
अहमदपूर, जि. लातूर. 
एस.के. कॉलेज, स्टेशन रोड, जालना. 


१ बी.ए. वेदविद्या 
२) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 


१३. | श्री. गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
सातोनकर कॉम्प्लेक्स, ता. परतूर, जि. जालना. 
गंगाभारती महाविद्यालय, आष्टी, ता. परतूर, जि. 
जालना. 


१) बी.ए. कीर्तनझास्त्र 
२) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 


१४. | प्रतापराव नारायणराव मुळे बहुउद्देशीय सेवाभावी 
संस्था, उज्जेनपुरी, ता. बदनापूर, जि. जालना - 
४३१२०२. रोकडेश्वर संस्कार वरिष्ठ महाविद्यालय, 
उज्जेनपुरी, ता. बदनापूर, जि. जालना - 


१) बी.ए. कीर्तनझास्त्र 

2) हायर डिप्लोमा इन पौरोहित्य 

३) डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन अँड 
जर्नळीझम 


४३१२०२. ४ डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
सायन्स 
१५. | कै भास्कररावजी शिंगणे क्रिडा युवक व शिक्षण १) बी.ए. कीर्तनझास्त्र 
प्रसारक संस्था, बिबी, ता. लोणार, जि.बुलडाणा. | २) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन 
श्री संत गजानन महाराज वरिष्ठ सायन्स 
१५.५.महाविद्यालय, लोणार, ता. लोणार, 
जि.बुलडाणा. 


१६. | आलेगाव एज्युकेशन सोसायटी, आलेगाव, ता. 
पातूर, जि. अकोला - ४४४५११. 

गुरु गणेश मिश्री जैन कला आणि विज्ञान वरिष्ठ 
महाविदयालय, आलेगाव, ता. पातूर, जि.अकोला - 
४४४५११. 


१) बी.ए. योगझास्त्र 

२) डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहूड 
एज्यूकेशन अँड केअर 

३) डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन अँड 
जर्नळीझम 

४) डिप्लोमा इन योगा-नॅचरोपॅथी अँड 
डायटेटिक्स 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९४/मशि-४ 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / 
क्र विषय / अतिरिक्त तुकड्या 
Face] २ ३ 


१७. | अभिवादन महिला बहुद्देशीय संस्था, अकोला. 
निर्मळाबाई शामराव शिरसाट महाविद्यालय, 
कामठवाडा, ता. कारंजा (लाड), जि. वाशीम- 
४४४१०५. 


१) बी.ए. विशारद पाली 

2) एम.एल.आय. एस्सी. (इंटिग्रेटेड प्रोग्राम) 
3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
सायन्स 

४) पी.जी. डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर 
अप्लिकेडान 


१८. | धम्मज्योत अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था, 

आस्टूल, ता. पातूर, जि. अकोला. 

एस. पी. इंगळे महाविद्यालय, आस्टूल, ता. पातूर 
जि. अकोला. 


१) बी.ए. कीर्तनशास््र 

२) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 

3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन 
सायन्स 


१९. | मातोश्री सेवाभावी मंडळ, औंढा नागनाथ, ता.जि. 
हिंगोली - ४३१५१२. नेताजी सुभाषचंद्र बोस 
महाविद्यालय, बोराळा, ता. वसमत, जि. हिंगोली. 


१) बी.ए. कीर्तनशास्त्र 
२) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 


२०. | जिजामाता ग्रामीण विकास बहूउद्देशीय सेवाभावी 
संस्था, सिरसम (ठो), ता. गंगाखेड, जि. परभणी. 
राष्ट्रसंत भगवान बाबा महाविद्यालय, सिरसम (aN), 
पो. माखणी, ता. गंगाखेड, जि. परभणी. 


१) बी.ए. योगझास्त्र 


२१. | श्री. गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
परतूर, ता. परतूर, जि. जालना. गुरु गंगाभारती 
महाविद्यालय, तिरुपती नगर, कळमनुरी, ता. 
कळमनुरी, जि. हिंगोली. 


१) बी.ए. कीर्तनशास्त्र 
२) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 


२२. | श्री. गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
परतूर, ता. परतूर, जि. जालना. गुरु गंगाभारती 
महाविद्यालय, सेलू, ता. सेळू, जि. परभणी. 


१) बी.ए. कीर्तनशास््र 
२) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 


२३. | हिंगोली अर्बन ट्रस्ट, हिंगोली, ता. जि. हिंगोली. 
जे.के. सिनिअर कॉलेज, औंढा रोड, हिंगोली. 


१) बी.ए. योगझास्त्र 

२) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 

३) डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन अँड 
जर्नलीझम 

४) पी.जी. डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर 
अप्लिकेशन 


२४. | इंस्टीट्यूट फार संस्टेनेबल एग्रीकल्वर अंड रूरल 
डेव्हलपमेंट, मु. पो. बुटेगांव, ता. बदनापुर, जि. 
जालना. 

विद्यासागर महाविद्यालय, आजेगाव ता. सेनगाव, 
जि. हिंगोली. 


१) बी.ए. विशारद पाली 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९४/मशि-४ 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / 
क्र विषय / अतिरिक्त तुकड्या 
ea २ ३ 


२५. | डायनो इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेन्ट अंड 
रिचर्स सेन्टर, कासेगाव, ता. वाळवा, ज़ि. सांगली. 
FATA इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनॅजमेन्ट, पुणे 
- बेंगलोर हायवे, त्रिमूर्ती पेट्रोलपंप च्या बाजूला, 
डायनो खाऊ- गल्ली, कासेगाव, ता. वाळवा, ज़ि. 
सांगली. 


१) बी.ए. योगशास्त्र 
2) बी. एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 


२६. | श्री संत दामाजीअप्पा चॅरीटेबल ट्रस्ट, संतभूमी 
आरखेड, ता. पालम, जि. परभणी. 

सातपुडा महाविद्यालय, मोलगी, ता. अक्कलकुवा, 
जि. नंदुरबार. 


१) बी.ए. कीर्तनझास्त्र 
2) एम.ए. कीर्तनझास्त्र 


२७. | बालाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, 

बामणी दुधोली, ता. बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर. 
स्व. व्ही. सी. व्ही. सुब्बा रेड्डी डीग्री कॉलेज, 
नांदाफाटा, ता. कोरपना, जि. चंद्रपूर. 


१) बी.ए. विशारद संस्कृत 
२) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड SHER 
सायन्स 


२८. | लोकार्पण बहुउद्देशीय सामाजिक शिक्षण संस्था, 
बरडकिन्ही, ता. ब्रह्मपुरी, जि. चंद्रपूर-४४१२०६. 
लोकार्पण महाविद्यालय, गांगळलवाडी, ता. ब्रह्मपुरी, 
जि. चंद्रपूर-४४१२०६. 


१ बी.ए. वेदविद्या 
२) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेडान 
सायन्स 


२९. | द टीचर्स वेल्फेअर एजुकेशन सोसायटी, 


१ बी.ए. वेदविद्या 


महादुला, ता. रामटेक, जि. नागपूर. जगद्गुरू श्री. | २) डिप्लोमा इन आयुर्वेद मसाज अँड 
संत तुकाराम महाराज महाविद्यालय, महादुला, ता. | पंचकर्मा टेक्निशियन 
रामटेक, जि. नागपूर. ३) डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहूड 
एज्यूकेशन अँड केअर 
३०. | वाल्मीकी शिक्षण, क्रिडा व बहुउद्देशीय सेवाभावी १) बी.ए. कीर्तनझास्त्र 
संस्था, सोयगाव, ता. जि. बुलढाणा. २) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
रामजी महाविद्यालय, सोयगाव, ता. सोयगाव, जि. । सायन्स 


औरंगाबाद. 


3) पी.जी. डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर 
अप्लिकेशन 


39. | एकलिगेश्वर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
पाडळसिंगी, ता. गेवराई, जि. बीड. 

नाथ महाविद्यालय, पालवन रोड, शिवाजी नगर, 
बीड. 


१ बी.ए. वेदविद्या 


३२. | परमहंस भगवंत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
मंगरूळपीर, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशीम - 
४४४४०३. 

सतीमाता आर्ट, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, 
तुळजापूर, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशीम-४४४४०३. 


१) बी.ए. योगझास्त्र 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९४/मशि-४ 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / 
क्र विषय / अतिरिक्त तुकड्या 
Ea २ ३ 
३३. | सागमाळ एज्यूकेशन अंड मल्टीपर्पज सोसायटी, १) बी.ए. योगझास्त्र 
दुधा, ता. जि. बुलडाणा. २) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
श्री. तुकाराम कड वरिष्ठ महाविद्यालय, धोत्रा सायन्स 


नाईक, ता. चिखली, जि. बुलडाणा. 


३४. | श्री. गजानन सार्वजनिक वाचनालय, बारदा, ता. 
सेनगाव, जि. हिंगोली. भगवानबाबा बी.एस्सी. 
इंटेरियर डिझाईन महाविद्यालय, चिंचोली सांगळे, 
ता. लोणार, जि. बुलडाणा. 


१) बी.ए. कीर्तनशास्त्र 
२ बी. एस्सी. इंटेरियर डिझाईन 


34. | जयदुर्गा बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
जिरापुरे नगर, दारव्हा, जि. यवतमाळ. 
शांतीनिकेतन महाविद्यालय, बागवाडी, दारव्हा, 
जि. यवतमाळ. 


१) बी.ए. योगझास्त्र 


३६. | शंकर शिक्षण व क्रीडा प्रसारक मंडळ, रुई (तलाव), 
ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ. मातोश्री साबळीबाई 


१) बी.ए. विशारद संस्कृत 
2) बी.ए. योगशास्त्र 


राठोड वरिष्ठ महाविद्यालय, रुई (तळाव), ता. 3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
दिग्रस, जि. यवतमाळ. सायन्स 

३७. | निसर्ग विकास बहूउद्देशिय सेवाभावी संस्था, खैरव, | १) बी.ए. योगशास्त्र 
ता. चिखली, जि. बुलढाणा. 2) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
अपुर्वा वरिष्ठ महाविद्यालय, खैरव, ता. चिखली, । सायन्स 


जि. बुलढाणा. 


३८. | श्री अरिहंत अल्पसंख्यांक बहुद्देशिय शिक्षण संस्था, 
मानोरा, ता. मानोरा, जि. वाशिम. 

स्व. अक्षय धनंजय रोठे महाविद्यालय, मानोरा, ता. 
मानोरा, जि. वाशिम. 


१) बी.ए. योगझास्त्र 

2) एम.एल.आय. एस्सी. (इंटिग्रेटेड प्रोग्राम) 
3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
सायन्स 


३९. | कै. सखाराम महाराज पव्हणे बहुउद्देशीय सेवाभावी 
संस्था, हनवतखेड, ता. जिंतूर, जि. परभणी. 
अभिनव वरिष्ठ महाविद्यालय, जिंतूर, ता. जिंतूर, 
जि. परभणी. 


१) बी.ए. कीर्तनशास््र 
2) बी. एस्सी. इंटेरियर डिझाईन 
3) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 


४०. | गंगामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ, लहान, ता. 
अर्धापुर, जि. नांदेड. कै. दिगंबररावजी देवडे 
महाविद्यालय, लहान, ता. अर्धापुर, जि. नांदेड. 


१ बी.ए. वेदविद्या 


४१. | कर्मयोगी सेवाभावी संस्था,दर्गा रोड, बंक कॉलनी, 
जि. परभणी - ४३१४०१. 

के. एस. एस. महाविद्यालय,अजीजीया नगर, जि. 
परभणी - ४३१४०१. 


१) बी.ए. योगझास्त्र 
2) बी. एस्सी. इंटेरियर डिझाईन 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९४/मशि-४ 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / 
क्र विषय / अतिरिक्त तुकड्या 
eal २ ३ 
४२. | श्री. गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, १) बी.ए. कीर्तनझास्त्र 
परतूर, ता. परतूर, जि. जालना. विद्यासागर २) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 
सिनिअर कॉलेज, शिवाजी नगर, जितूर, ता. 
जिंतूर, जि. परभणी. 
४३. सह्याद्री बहुदेशीय सेवाभावी संस्था, झरी, पो. १ बी.ए. वेदविद्या 
विष्णुपुरी, जी. नांदेड - ४३१६०६. माधवराव पाटील | २) बी. एस्सी. इंटेरियर डिझाईन 
झरीकर महाविद्यालय, झरी, पो. विष्णुपुरी, जि. ३) डिप्लोमा इन योगा-नॅचरोपॅथी अँड 
नांदेड - ४३१६०६. डायटेटिक्स 
४४. मानव व समाज सुधार सेवाभावी संस्था, १) बी.ए. कीर्तनझास्त्र 
पो. कॉलनी, परभणी. २) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 
क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा महाविद्यालय, गोकुंदा, ता. 
किनवट, जि. नांदेड. 
४५. | श्री. बबनराव नारायण ढोकळे शिक्षण व संशोधन १) बी.ए. विशारद संस्कृत 
संस्था, तुकारामनगर, भोसरी, पुणे. २) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 
आदर्श महाविद्यालय, खडकवाडी, पारनेर, जि. 
नगर. 
४६. श्री वाघेश्वर ग्रामविकास प्रतिष्ठाण, मांडवगण १) बी.ए. योगझास्त्र 
फराटा, ता. शिरूर, जि. पुणे - ४१२२११. २ बी. एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
फराटे पाटील महाविद्यालय, मांडवगण, फराटा, ।३) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 
ता. शिरूर, जि. पुणे - ४१२२११. 
४७. | मंजु टेक्निकल इन्स्टिट्यूट अड कॉम्प्युटर सेंटर, ।१ बी.ए. योगशास्त्र 
मयुर चेंबर, वाय सी कॉलेज समोर, सदर बाजार, | २ बी. एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
सातारा - ४१५००१. 
मंजु इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेन्ट, मयुर 
चेंबर, वाय सी कॉलेज समोर, सदर बाजार, 
सातारा - ४१५००१. 
४८. | लक्ष्मी नारायण बहुद्देशीय संस्था, १) बी.ए. योगझास्त्र 
एफ /७, मिर्झा शॉपिंग सेंटर, बाजार वॉर्ड, विरार ।२) बी. एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
(पूर्व). एस.बी. एस. इंस्टीट्यूट ऑफ हॉटेल अँड 
टुरिजम मॅनेजमेंट, दिव्ययल हाइट च्या बाजूला, डी 
-मार्ट जवळ, नालासोपारा, लिंक रोड, विरार (पूवी. 
४९. | सामाजिक एवं बहुउद्देशिय संस्था, १) बी.ए. योगझास्त्र 


कन्हान, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर. बिरसा मुंडा 
गडचिरोली कॉलेज, 
रामपूर तुकूम, जि. गडचिरोली. 


२ बी. एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेडान 
सायन्स 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२ ०२३/प्र.क्र.९४/मशि-४ 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / 
क्र विषय / अतिरिक्त तुकड्या 
Pe] २ ३ 
५०. | स्व. श्रीमती लक्ष्मीबाई टेंभरे बहुउद्देशीय शिक्षा १) बी.ए. योगझास्त्र 
प्रसार मंडळ, चुटीया, जि. गोंदिया. श्री. 2) एम.ए. (योगशास्त्र) 
युवराजसिंग महाविद्यालय, 
चुटीया, जि. गोंदिया 
५१. | अभंग शिक्षण प्रसारक व सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ, | 9) बी.ए. योगशास्त्र 
अब्दुलपूर, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद. २) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड SAHARA 
प्रोफेशनल स्कील डेव्हलपमेन्ट कॉलेज ऑफ सायन्स 
बी.एस्सी. (इन्टेरिअर डिझाईन), रहिमपूर, ता. 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 
५२. स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, १) बी.ए. कीर्तनशास्त्र 
बरड, ता. मुंडखेड, जि. नांदेड. २) बी.ए. वेदविद्या 
शंकरराव देशमुख सिनिअर कॉलेज, बरड, ता. 3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड SAHRA 
मुंडखेड, जि. नांदेड. सायन्स 
५३. | शिवराम सामाजिक विकास संस्था, प्लॉट क्र-७, १) बी.ए. योगझास्त्र 
सेक्टर ४, ऐरोली, नवी मुंबई -४००७०८. 2) एम.एल.आय. एस्सी. (इंटिग्रेटेड प्रोग्राम) 
डॉ.व्ही.एस. जाधव कॉलेज, प्लॉट क्र-७, सेक्टर ४, | ३) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशान 
ऐरोली, नवी मुंबई -४००७०८. सायन्स 
४ डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
५४. | बापूसाहेब देशमुख सेवा प्रतिष्ठान, आंबेगाव, पुणे ।१) बी.ए. कौर्तनशास्त्र 


माळशेज व्हॅली महाविद्यालय, नांदगाव, ता. 
मुरबाड, जि. ठाणे- ४२१४०१. 


२) बी.ए. ट्रॅव्हल अँड टूरीझम 
3) पी.जी. डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर 


अप्लिकेठान 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
ता ता DN: CN = PRATAP PANDURANG LUBAL, ७ 
= IN, S = Mah htra, O = GOVERNMENT 
OF Sauk RACHITEA. Ol = HIGHER AND 
LU BAL TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Date: 2023.06.15 22:31:56 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


